दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्ताने 
दहठातवाद व हिंसाचार विरोधी हापथ घेण्याचा कार्यक्रम 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
परिपत्रक क्रमांक: जपुती- २२२१/प्र.क्र. ७३/२९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मे, २०२१. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.जपुती२०२०/प्र.क्र.९५/२९, दि.१४ जानेवारी,२०२१ 
२. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे १९/९/२०२१ पब्लीक, दिनांक १३ मे,२०२१ चे पत्र 
परिपत्रक :- 


संदर्भाकित अनु.क्र.१ येथील दिनांक १४ जानेवारी, २०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक २१ मे,२०२१ रोजी 
दहशतवाद व हिसाचार विरोधी शपथ घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


2. तसेच गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी अ.क्र.२ येथील दिनांक १३ मे, २०२१ च्या पत्रान्वये दिनांक २१ मे, 2029 
रोजी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्ताने दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी शापथ घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित 
करण्याबाबत सूचीत केले आहे (प्रत सोबत जोडली आहे) 


3. तरी गृह मंत्रालय भारत सरकार यांनी दि १३ मे, २०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनाच्या संदर्भात आवश्‍यक ती 
कार्यावाही करावी व “ दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस ” शुक्रवार, दिनांक २१ मे, २०२१ रोजी पाळण्यात येवून 
त्याअनुषंगाने “दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी हापथ” कार्यक्रम मध्यान्ह पूर्व वेळेत घेण्यात यावा असे याद्वारे सूचित करण्यात 
येत आहे. 


४. राज्यातील कोरोना विषाणूंचा प्रसार रोखण्याबाबत आवश्‍यक ती खबरदारी घेण्याच्या अनुषंगाने कमीत कमी 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत योग्य सामाजिक अंतर ठेऊन व तोंडाला मास्क लावून त्याचप्रमाणे वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करुन कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्यांचा संकेताक २०२१०५१८१७०५४१२४०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


५४ 


( शि. म. धुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रतसचिव/सचिव, राजभवन मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव तसेच स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


cw :० > 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपुती- २२२१/प्र.क्र. ७३/२९, 


मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

११. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका महाराष्ट्र राज्य, 

१२. निवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 

१३. निवड नस्ती (सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन २९). 


PREM SE 


पृष्ठ &.पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपुती- २२२१/प्र.क्र. ७३/२९, 


दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस 
प्रतिज्ञा 


“ आम्ही, भारताचे नागरिक, आपल्या देशाच्या अहिंसा व सहिष्णूतेच्या 
परंपरेविषयी हृढ निष्ठा बाळगून याद्वारे, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व 
हिंसाचाराचा आमच्या सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करण्याची गांभिर्यपूर्वक 
प्रतिज्ञा करत आहोत. आम्ही प्रतिज्ञा करतो की, आम्ही सर्व मानवजातीमध्ये 
शांती, सामाजिक एकोपा आणि सामंजस्य टिकवू व वर्धिष्णू करु, तसेच मानवी 


जिवीत मूल्ये धोक्यात आणणा-या विघटनकारी शाक्‍तींचा प्रतिकार करु. ” 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


MOST IMMEDIATE 


No. 19/9/2021-Public 
Government of India/Bharat Sarkar 
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya 


wR 


North Block, New Delhi, 
Dated the|3*May, 2021 


Chief Secretaries of all State Governments, 
Administrators of all Union Territories, and 


Secretaries of all Ministries / Departments 
of the Govt. of India. 


Subject: Observance Observance of Anti-Terrorism Day on 21st May. Anti-Terrorism Day on 21st May. 


Sir/Madam, 


Every year 21st May is observed as Anti-Terrorism Day. The objective 
behind observance of this day is to wean away the youth from terrorism and the 
cult of violence by highlighting the sufferings of common people and showing as 
to how it is prejudicial to the national interest. To achieve the above objective 


various anti-terrorism programmes and drives had been organised in the past. 


2. In view of the ongoing Covid-19 pandemic, it is imperative to follow the 
preventive measures such as maintaining social distancing, wearing of masks 
etc. as prescribed and recommended by the Ministry of Health & Family 


Welfare, while organizing the appropriate programme for the occasion. 


(3. It is proposed that anti-terrorism pledge may be taken in all Government 
offices, public sector undertakings and other public institutions on 21 .05.2021., 
Keeping in view the safety of participants and organisers and to avoid public 
gathering, officials may be advised to take anti-terrorism pledge solemnly in 
their rooms/offices itself. Officials working from home may also be advised 
accordingly. A copy of the pledge’ (both in English & Hindi) is enclosed 


(Annexure). a 


~-2- 
4. In addition, considering importance and solemnity of the occasion, 
innovative ways of propagating the message of anti-terrorism through digital 


and social medial platforms, may also be considered. 


5; Accordingly, I request you to kindly observe 21st May as “ Anti-Terrorism 


Day” in a befitting manner. 


Tel.No.23094927 


७ NVExUVS 


रपथ 


हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की 
परम्परा मे दृढ़ विश्‍वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि 
हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध 
ary | हम मानव जाति के सभी वर्गो के बीच शान्ति, समाजिक 
सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को 
खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्‍्तियों से asd की भी 
शपथ लेते हें | 


PLEDGE 


We, the people of India, having abiding faith 
in our country’s tradition of non-violence and 
~ tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with 
our strength, all forms of terrorism and violence. 
We pledge to uphold and promote peace, social 
harmony, and understanding among all fellow 
human beings and fight the forces of disruption 
threatening human lives and values. 


(2 


